दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ नुसार 
गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांकरीता 
दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १५ जून, २०२१ 


वाचा : १. केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम ,२०१६ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.११४/१६-अ, 
दिनांक २९.०५.२०१९ 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९ 
/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 
४. केंद्र शासनाच्या समाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
५. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९ 
/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१. 
६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग झासन निर्णय क्र. ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १५६ /प्रशा-२, 
दिनांक ०९.०३.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post 


identification suitable for Persons with Benchmark Disability Notified on 08.09.2029 या 
शिर्षाखाली प्रसिद्ध केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. 02.02.2029 च्या शासन 
निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित 
केल्या आहेत. सदर झासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 
अखत्यारीतील, आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिपत्याखाळीळ आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब 
संवर्गातील पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांची सुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. 
०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून प्रसिद्ध केलेली आहे. 
त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट “अ” ते गट “ड” मधील जी पदे 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत SAM पदांबाबत तसेच केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील ज्या 
पदांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. 02.02.2029 च्या शासन निणर्यान्वये 
दिलेल्या आहेत. 


त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-अ व गट-ब संवर्गाकरीता प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभागाच्या अखत्यारीतील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांसाठी वाचा येथे नमूद दिनांक ०९.०३.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये त्यासोबतच्या दिव्यांगासाठी विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित 
करण्यात आली आहेत. 


२. केंद्र शासनाच्या दिनांक ०४०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी पदनिश्चिती केलेल्या 
पदांव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील जी पदे कार्यरत आहेत, अशा पदांच्या कामाचे स्वरुप कर्तव्य 
व जबाबदाऱ्या यास अनुसरुन दिव्यांगासाठी पदे सुश्चित करण्यासाठी प्रधान सचिव ( सामाजिक न्याय विभाग) 
यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक १२.११.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये गठीत तज्ञ समितीसमोर दिनांक २२ व २३ 
फेब्रुवारी,२०२१ रोजीच्या बैठकीत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. विभागाच्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने तज्ञ समितीने केलेल्या शिफारश्लीच्या अनुषंगाने गट-अ व गट-ब मधील उर्वरीत 
संवर्गासाठी यासोबतच्या विवरणपत्र अमध्ये दर्शविल्यानुसार दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०६१५१७५४३९७७२१ असा आहे. हा BTS 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्य यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Chanichila el गणीत ण chetinle vents 


DN: CN = Charushila Devendra Chaudhari, C = 


C 1 IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
D ev 8 n d ra Cc h au d h a rl Maharashtra, OU = School Education And 


Sports Department 
Date: 2021.06.15 18:05:10 +05'30" 


(चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमु ख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Aw A -O 


पृष्ठ १२ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


७. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे. 

११. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२. सर्व सह सचिव/उप सचिव , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-३९२०/प्र.क्र.१६५/प्रशा-२, दिनांक १५ जून, २०२१ चे सोबतचे प्रपत्र-अ 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ मधील शिक्षण संचालक व समकक्ष, शिक्षण सहसंचालक व समकक्ष, शिक्षण उपसंचालक व समकक्ष व प्रशासन अधिकारी 
तसेच महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील प्राचार्य (गट-अ), वरिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-अ) व अधिव्याख्याता (गट-ब) संवर्गातील दिव्यांगासाठी 


सुनिश्चित करावयाची पदे 
अ.क्र पदांचे नांव शारिरिक दिव्यांग पदाची कर्तव्य/जबाबदाऱ्या / कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त) 
योग्यता आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
शिक्षण संचालक व तत्सम, गट अ S, ST, ४५, a)B, LV, आस्थापना विभाग - 
(प्रशासन शाखा) ae SE, कवि ic. |* कार्यालयीतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक कामकाज पाहणे. 

१. शिक्षण संचालक (माध्य. व DW, AAV, |= प्राथमिक/माध्यमिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे. 
उच्च माध्य.) शिक्षण OA, BA 3 जिल्हा परिषद/ नगरपालिका /महानगरपालिका/कटक मंडळे/खाजगी माध्यमिक/ 
संचालनालय,म.रा.पुणे डल! BLOA | उच्च माध्यमिक शाळांना शिक्षणासाठी वेतन/वेतनेतर अनुदान शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 

२. शिक्षण संचालक प्राथमिक १)७$-0,॥॥ | pe aie व अधिनिस्ग यांची पुनरचना करण व ंगळवजार 
वश ya e) MD 3 AT शाळा संहिता,नियम व अधिनियम यांची पुनर्रचना करणे व णी 

न : s including a । करणे. 

रळ Melle sed धाब्याकच to d from ४ नवीन प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा सुरु करण्याच्या संदर्भात शासनास 
प्रौढ शिक्षण (0०) शिफारस करणे. 
संचालनालय,म.रा.पुणे ५ विना अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देणेबाबत 

४. संचालक रा.शैक्षणिक शिफारस करणे. 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, ६ प्राथमिक/माध्यमिक /उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या 
पुणे सेवाविषयक बाबींसंबंधी क्षेत्रीय कार्यालयांना मार्गदर्शन करणे. 

५. अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य ७ खाजगी प्राथमिक/माध्यमिक शाळांची मान्यता काढून घेतलेल्या प्राप्त झालेल्या 
परीक्षा परिषद पुणे पिकावर चिरणे घेणे याय पात यवत त तिका 
लो वी ८ खाजगी प्राथमिक/माध्यमिक शाळा/संस्था ध्द धी प्रशासकांची 

६. क्ष म.रा.माध्य.व Se नियुक्‍ती करणे. 
माध्य.शिक्षण मंडळ,पुणे ९ उच्च माध्यमिक/अध्यापक विदयालय शिक्षणविषयक धोरणात्मक निर्णय घेऊन शासनास 

शिफारशी करणे. 
अर्थसंकल्प व नियोजन - 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


पदांचे नांव 


शारिरिक 
योग्यता 


दिव्यांग 
आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 


पदाची कर्तव्य/जबाबदाऱ्या / कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त) 


७. संचालक म.रा.पाठयपुस्तक 
निर्मीती व अभ्यासक्रम 
संशोधन मंडळ पुणे 


१. कार्यालयाचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे व सुधारित अंदाजपत्रक तयार करणे. 
तसेच उपलब्ध तरतुदीचे वाटप करणे व संनियंत्रण ठेवणे. 

२. सर्व जिल्हा परिषदांना दिलेल्या अनुदानाचे निर्धारण व समायोजन करणे. 

3. वार्षिक/पंचवार्षिक योजना प्रस्तावित करणे. 

४.शिक्षणविषयक शिष्यवृत्त्या व सवलती मंजूर करणे. त्यासाठीच्या अनुदानाचे वितरण व 
सनियंत्रण 

४.इतर तदनुषंगिक कामे 
प्रशासकीय योजना विषयक- 

१. अल्पसंख्याक समाजाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांकरिता पायाभूत 
सुविधा पुरविणे. 

३. अध्यायन-अध्यापन प्रभावी करण्यासाठी शैक्षणिक साधनांचे महत्व पटवून देणे. विविध 
शैक्षणिक साधनांची निर्मिती, प्रशिक्षण देणे. शैक्षणिक साधनांची कृती निर्मीतीची कृती सत्रे 
घेणे, प्रदर्शने, साधनांची विनामुल्य वितरण करणे. माहिती तंत्रज्ञानाचा वाफर करण्यासाठी 
प्रशिक्षण देणे. 

४. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, प्रदेशिक विदया प्राधिकरण राज्य विज्ञान संस्था इ. 
संस्थाबाबत संनियत्रण, पर्यवेक्षण करणे. 
५ अभ्यासक्रम विकसन करणे, पाठयपुस्तकाची निर्मीती करणे. 

६. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षांचे आयोजन करणे. 
७. अभ्यासक्रम विषयक प्रशिक्षण आयोजन करणे. व मुल्यमापन करणे. 

८. राज्यमंडळ अंतर्गत असलेल्या विभागीय मंडळाबाबत संनियत्रण, पर्यवेक्षण करणे. 
९. महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद पुणे मार्फत परिक्षांचे आयोजन करणे. सर्व परिक्षांचे 
मुल्यमापन करणे. परिक्षांचे कार्यपध्दतीत सुधारणा करणे. 


शिक्षण सहसंचालक व समकक्ष, गट 
अ (प्रशासन शाखा) 


a)B, LV, 
b)D,HH 
c)OL,BL, LC, 
DW, AAV,OA, 
BA,OAL, 


(अ) प्रशासन 
१. गट कव ड कर्मचा-यांच्या सेवाविषयक सर्व बाबी. 
२. गट अव ब अधिका-यांच्या सेवाविषयक बाबींसाठी शासनास प्रस्ताव सादर करणे. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


अक्र पदांचे नांव शारिरिक दिव्यांग पदाची कर्तव्य/जबाबदाऱ्या / कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त) 
योग्यता आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
, सहसंचालक रा.ऱौक्षणिक BLOA,BLA | 4. न्यायालयीन/लोकायुक्‍त/विधानसभा/विधान परिषद यासंबंधी माहिती 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, १) SLD, ॥ | शासनास/संचालकांना सादर करणे. 
पुणे/ म.रा.प्राथमिक शिक्षण वो sine inga | & तैत्रीय कार्यालयांना भेटी देणे व तपासणी करणे./ बैठकांना उपस्थितीत रहाणे. 
परिषद, मुंबई to d from (ब) अंदाजव नियोजन | 
| विभागीय अध्यक्ष, म.रा.मा. (above) १. कार्यालयाचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार का व सुधारित अंदाजपत्रक तयार करणे. 
व उ.मा. शिक्षण मंडळ, पुणे तसेच उपलब्ध तरतुदीचे वाटप करणे व संनियंत्रण ठेवणे. इतर तद्‌नुषंगिक कामे 
वन, > प्रशासकीय योजना विषयक- 
eA erg Sd १.विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सर्व प्रशासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे 
परीक्षा परिषद, पुणे २. अल्पसंख्याक समाज/ अत्यंत दुर्लक्षित व शैक्षणिक दृष्टया मागास असलेल्या 
. प्रकल्प सहसंचालक, महा. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यासाठी असलेल्या प्रशासकीय योजनांचे प्रभावी 
प्राथमिक शिक्षण परिषद, अंमलबजावणी करणे. 
मुंबई ३. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, प्रदेशिक विदया प्राधिकरण राज्य विज्ञान संस्था इ . 
संस्थाबाबत संनियत्रण, पर्यवेक्षण करणे. 
४. अभ्यासक्रम विकसन करणे, पाठयपुस्तकाची निर्मीती व वितरण करणे. (१ ली ते १२वी) 
५. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षांचे आयोजन करणे. 
६. अभ्यासक्रम विषयक प्रशिक्षण आयोजन करणे. व मुल्यमापन करणे. 
७. राज्यमंडळ अंतर्गत असलेल्या विभागीय मंडळाबाबत संनियत्रण, पर्यवेक्षण करणे. 
८. महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद पुणे मार्फत परिक्षांचे आयोजन करणे. सर्व परिक्षांचे 
मुल्यमापन करणे. परिक्षांचे कार्यपध्दतीत सुधारणा करणे 
९.शिक्षण संचालक यांनी सोपविलेली कामे पुर्ण करणे. 
शिक्षण उपसंचालक व तत्सम S, ST, ४४, | a)B, LV, आस्थापना विभाग - 
RW, SE, | 0)0,1 १. गट अव ब अधिका-यांच्या सेवाविषयक बाबींसाठी प्रस्ताव शिक्षण आयुक्‍तालयाससादर 
MF c)OL,BL,LC, | ळरणे 
१. शिक्षण उपसंचालक DW, AAV, 
(माध्य.व उच्च OA, BA, OAL, | २.कार्यालयात कार्यरत गट क व ड कर्मचाऱ्याच्या सेवाविषयक बाबी पहाणे. 
ey erties BLOA,BLA 
माध्य.शिक्षण/ d) SLD, MI 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


AH पदांचे नांव शारिरिक दिव्यांग पदाची कर्तव्य/जबाबदाऱ्या / कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त) 
योग्यता आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
शिक्षण/प्रौढ e) MD 3. न्यायालयीन/लोकायुक्‍्त/विधानसभा/विधान परिषद यासंबंधी माहिती 
शिक्षण/विभागीय कार्यालय मात १ | शासनास/संचालकांना सादर करणे. 
2, Oe, मरा मांग व उच्च (above) 8. क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देणे व तपासणी करणे/ बैठकांना हजर राहणे.. 
माध्य.शिक्षण मंडळ,पुणे *अर्थसेकल्प व नियोजन: | 
/विभागीय मंडळे ५. शिक्षण (शाळेय शिक्षण) वार्षिक खर्चाचे अंदाज व नियोजन करणे. 
उपायुक्‍त महाराष्ट्र राज्य ६. अंदाजपत्रक तयार करणे व आर्थिक तरतुदीचे अधिनस्त कार्यालयांना वितरण व 
३. उपायुक्त महाराष्ट्र राज् सतिबवण कर. 
परीक्षा परिषद पुणे | ७. लेखाविषयक आक्षेपांची पूर्तता करणे व त्यासंबंधीची कार्यवाही. 
४. उपसंचालक म.रा.शै.सं.व ८. अर्थसंकल्प विषयक तद्‌नुषंगिक कामे 
प्र.प.पुणे ९. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या अनुदानाचे /नवीन शाळा मान्यतेचे/ नवीन 
५. शिक्षण उपसंचालक तुकडयांचे प्रस्ताव तपासून संचालकांकडे सादर करणे. 
(शिक्षण) समाज कल्याण १०. शासन/संचालक/सहसंचालक यांचे आदेशानुसार माध्यमिक शाळा संबंधीची 
आयुक्‍तालय,पुणे कार्यवाही करणे. 
६. शिक्षणाधिकारी शिक्षण ११. माध्यमिक शाळांतील सेवाविषयक बाबीं/तक्रारी प्रकरणांची माहिती तपासून 
मंडळ महानगरपालिका संचालकांकडे सादर करणे. 
मुंबई १२. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षणासंबंधी शासनाकडून मागविलेली माहिती एकत्रित 
करुन संचालकांकडे/शासनाकडे सादर करणे. 
प्रशासन अधिकारी S, ST, BN, | a)B, LV, १. आस्थापना विषयक कामकाज पाहणे. 
प्रशासन अधिकारी न्न वि eer २. प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक च्या नवीन शाळां/तुकडयांच्या प्रस्ताव तपासणे व 
सामान्य शिक्षण) शिक्षण * OL, BL OAL, | संचालकांना सादर करणे. - 
आयुक्‍्तालय/माध्य व उच्च BLOA,BLA, | 3. प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील सेवाविषयक / तक्रारी 
ey DW.AAV त ee कळ alae is कर्मचारी यांच्यावर सनियंत्रण व 
प्राथमिक शिक्षण/राज्य शैक्षणिक MDy को | । 
संशोधन व प्रशिक्षण la CE 
e)MD 
including a 


पृष्ठ 92 पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


अ.क्र पदांचे नांव शारिरिक दिव्यांग पदाची कर्तव्य/जबाबदाऱ्या / कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त) 
योग्यता आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
परिषद/महाराष्ट्र राज्य परीक्षा to d from ५. आयुक्‍तालय/ संचालनालय कार्यालयासाठी अर्थसंकल्पिय तरतुदी उपलब्ध करून 
परिषद (400४९) घेणे, वितरण करणे. 
६. लोकलेखा समिती/पंचायत समिती यांना माहिती तयार करून सादर करणे. व वार्षिक 
अंदाज व सुधारित अंदाजपत्रके तयार करणे. 
७. वार्षिक/ पंचवार्षिक योजने अंतर्गत योजना तयार करणे. 
८. अंदाज व नियोजन विभागातील कामे करणे. 
प्राचार्य, गट अ (शिक्षण सक्षमीकरण | S, ST, BN, | a) 8, LV, अ) कार्यालय प्रमुख म्हणून कर्तव्य पार पाडणे 
शाखा) Sue वि b) D,HH ब) शैक्षणिक गुणवत्ता विकास :- 

; c) OL, BL, ee a Rrecardie defies eon ee 
१.राज्य शैक्षणिक संशोधन व OA, BA, cp, १शि मागणीनुसार व जिल 3 गरजा लक्षात घेऊन वार्षिक कार्य 
प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र LC, DW, योजना व अंदाजपत्रक निर्मितीसाठी सहाय्य करणे. | 
२. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था मो i विविध प्रशिक्षणांचे व कार्यशाळांचे आयोजन करणे. यासाठी प्रशिक्षण घटक संच निर्मिती, 

e)MD र प्रशिक्षणाची प्रत्यक्ष कार्यवाही व प्रशिक्षणाची परिणामकारकता अभ्यासणे यासाठी 
including a विभागप्रमुखांना सहाय्य करणे. 

to d from 2) जिल्हयातील तंत्रस्नेही शिक्षक, उपक्रमशील शिक्षक, स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीने 
(above) तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढविण्यासाठी व त्यानुसार अध्ययन अध्यापन आंतरक्रिया प्रभावी 


होण्यासाठी शिक्षकांना मार्गदर्शन कार्यशाळांचे आयोजन करुन परिणामकारकता मोजणे व 
योग्य ते अनुधावन करणे. 

3) जिल्हयातील सर्व शाळा श्रेणी उंचाविण्यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन 
समिती सदस्य यांच्याशी संपर्क साधून समुपदेशन व सहाय्य करणे. 

४) केंद्रस्तरीय, तालुकास्तरीय शिक्षण परिषदा व शिक्षक संमेलने या मधील शैक्षणिक 
बाबींची माहिती घेऊन शिक्षक सबलीकरणासाठी सुलभक / मार्गदर्शकाची भूमिका 
बजावणे. 

ब) सुसज्ज भौतिक सुविधा 

१) जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था एक जिल्हा शैक्षणिक संसाधन 
केंद्र म्हणून विकसित होण्यासाठी आव्यक ते सहाय्य करणे. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


अ.क्र पदांचे नांव शारिरिक दिव्यांग पदाची कर्तव्य/जबाबदाऱ्या / कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त) 
योग्यता आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
क) पटनोंदणी व उपस्थिती :- 
१) पटनोंदणी, उपस्थिती व गळतीबाबत यु-डायस च्या मदतीने विश्ळेषण करुन पटनोंदणी, 
उपस्थिती वाढविण्यासाठी व गळती कमी होण्यासाठी संशोधन करुन जिल्हा प्रशासकीय 
यंत्रणेला योग्य उपक्रम राबविण्यासाठी सहाय्य करणे. 
ड) प्रशासकीय कामे 
१) प्राचार्यांनी नेमून दिलेल्या विभागाचे विभाग उपप्रमुख व विषयप्रमुख म्हणून काम पाहणे. 
२) जिल्हयातील शिक्षण विभागातील सर्व वर्ग-२ व वर्ग-३ अधिकारी / कर्मचारी यांचे 
व्यावसायिक विकासासाठी प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन व सनियंत्रण करण्यासाठी 
विभागप्रमुख यांना सहकार्य करणे. 
इ) सहयोगी जबाबदारी :- 
१) केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी यांना शिकण्याची प्रक्रिया आणि परस्परांच्या मदतीने 
समस्या निराकरण या गोष्टींना पुढे नेण्यासाठी सहयोग देणे शिवाय जबाबदारी सुनिश्चित 
करणे. गटासाठी प्रमाणाधिष्ठीत उद्दिष्टे ठरविणे व साध्य करण्यासाठी जबाबदारी विकसित 
करणे. 
वरिष्ठ अधिव्याख्यता (गट-अ) 5, ST, BN, | a) 8, LV, शैक्षणिक गुणवत्ता विकास -: 
(शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) say द b) 0,111 १) शिक्षकांच्या मागणीनुसार व जिल्हयातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन वार्षिक कार्य 
र क OL BE योजना व अंदाजपत्रक निर्मितीसाठी सहाय्य करणे. विविध प्रशिक्षणांचे व कार्यशाळांचे 
OA, BA, जना व अंदाजपत्रक ह 
१.राज्य शैक्षणिक संशोधन व OAL, LC, आयोजन करणे. यासाठी प्रशिक्षण घटक संच निर्मिती, प्रशिक्षणाची प्रत्यक्ष कार्यवाही व 
२. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था SLD, MI rae ps _ aa : व त्यानुसार अध्ययन iG oe 
e)MD तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढविण्यासाठी व त अध्ययन अध्यापन आंतरक्रिया प्रभावी 
including a  । होण्यासाठी शिक्षकांना मार्गदर्शन कार्यशाळंखठाचे आयोजन करुन परिणामकारकता मोजणे 
to d from व योग्य ते अनुधावन करणे. 
(above) 


3) जिल्हयातील सर्व शाळा श्रेणी उंचाविण्यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन 
समिती सदस्य यांच्याशी संपर्क साधून समुपदेशन व सहाय्य करणे. 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


पदांचे नांव 


शारिरिक 
योग्यता 


दिव्यांग 
आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 


पदाची कर्तव्य/जबाबदाऱ्या / कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त) 


४) केद्रस्तरीय, तालुकास्तरीय शिक्षण परिषदा व शिक्षक संमेलने या मधील शौक्षणिक 
बाबींची माहिती घेऊन शिक्षक सबलीकरणासाठी सुलभक / मार्गदर्शकाची भूमिका 
बजावणे. 

ब) सुसज्ज भौतिक सुविधा 

१) जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था एक जिल्हा शैक्षणिक संसाधन 
केंद्र म्हणून विकसित होण्यासाठी आवश्‍यक ते सहाय्य करणे. 

क) पटनोंदणी व उपस्थिती :- 

१) पटनोंदणी, उपस्थिती व गळतीबाबत यु-डायस च्या मदतीने विश्लेषण करुन पटनोंदणी, 
उपस्थिती वाढविण्यासाठी व गळती कमी होण्यासाठी संशोधन करुन जिल्हा प्रशासकीय 
यंत्रणेला योग्य उपक्रम राबविण्यासाठी सहाय्य करणे. 

ड) प्रशासकीय कामे 

१) प्राचार्यांनी नेमून दिलेल्या विभागाचे विभाग उपप्रमुख व विषयप्रमुख म्हणून काम पाहणे. 
२) जिल्हयातील शिक्षण विभागातील सर्व वर्ग-२ व वर्ग-३ अधिकारी / कर्मचारी यांचे 
व्यावसायिक विकासासाठी प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन व सनियंत्रण करण्यासाठी 
विभागप्रमुख यांना सहकार्य करणे. 

इ) सहयोगी जबाबदारी :- 

१) केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी यांना शिकण्याची प्रक्रिया आणि परस्परांच्या मदतीने 
समस्या निराकरण या गोष्टींना पुढे नेण्यासाठी सहयोग देणे शिवाय जबाबदारी सुनिश्चित 
करणे. गटासाठी प्रमाणाधिष्ठीत उद्दिष्टे ठरविणे व साध्य करण्यासाठी जबाबदारी विकसित 
करणे. 


अधिव्याख्यता, (गट-ब) (शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) 


१.राज्य शैक्षणिक संशोधन व 
प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र 


S, ST, BN, 
RW, 
SE,MF 


a) B, LV, 
b) D,HH 
c) OL, BL, 
OA, BA, 
OAL, LC, 
DW, AAV, 


ओ) शैक्षणिक गुणवत्ता विकास :- 

१) शिक्षकांच्या मागणीनुसार व जिल्हयातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन वार्षिक कार्य 
योजना व अंदाजपत्रक (क्रज्य्‌ ०: Y) निर्मितीसाठी सहाय्य करणे. विविध प्रशिक्षणांचे व 
कार्यशाळांचे आयोजन करणे. यासाठी प्रशिक्षण घटक संच निर्मिती, प्रशिक्षणाची प्रत्यक्ष 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


अ.क्र पदांचे नांव शारिरिक दिव्यांग पदाची कर्तव्य/जबाबदाऱ्या / कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त) 
योग्यता आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
२. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था १) ASD (M), | कार्यवाही व प्रशिक्षणाची परिणामकारकता अभ्यासणे यासाठी विभागप्रमुखांना सहाय्य 
SLD, MI करणे. 
a र्‌ inga ९) जिल्हयातील तंत्रस्नेही शिक्षक, उपक्रमशील शिक्षक, स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीने 
to d from तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढविण्यासाठी व त्यानुसार अध्ययन अध्यापन आंतरक्रिया प्रभावी 
(above) होण्यासाठी शिक्षकांना मार्गदर्शन कार्यशाळंठचे आयोजन करुन परिणामकारकता मोजणे 


व योग्य ते अनुधावन करणे. 

3) जिल्हयातील सर्व शाळा श्रेणी उंचाविण्यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन 
समिती सदस्य यांच्याशी संपर्क साधून समुपदेशन व सहाय्य करणे. 

४) केंद्रस्तरीय, तालुकास्तरीय शिक्षण परिषदा व शिक्षक संमेलने या मधील शैक्षणिक 
बाबींची माहिती घेऊन शिक्षक सबलीकरणासाठी सुलभक / मार्गदर्शकाची भूमिका 
बजावणे. 

ब) सुसज्ज भौतिक सुविधा 

१) जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था एक जिल्हा शैक्षणिक संसाधन 
केंद्र म्हणून विकसित होण्यासाठी आवश्‍यक ते सहाय्य करणे. 

क) पटनोंदणी व उपस्थिती :- 

१) पटनोंदणी, उपस्थिती व गळतीबाबत यु-डायस च्या मदतीने विश्लेषण करुन पटनोंदणी, 
उपस्थिती वाढविण्यासाठी व गळती कमी होण्यासाठी संशोधन करुन जिल्हा प्रशासकीय 
यंत्रणेला योग्य उपक्रम राबविण्यासाठी सहाय्य करणे. 

ड) प्रशासकीय कामे 

१) प्राचार्यांनी नेमून दिलेल्या विभागाचे विभाग उपप्रमुख व विषयप्रमुख म्हणून काम पाहणे. 
२) जिल्हयातील शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे व्यावसायिक 
विकासासाठी प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन व सनियंत्रण करण्यासाठी विभागप्रमुख यांना 
सहकार्य करणे. 

इ) सहयोगी जबाबदारी :- 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२० /प्र.क्र १६५/प्रशा-२ 


अ.क्र पदांचे नांव शारिरिक दिव्यांग पदाची कर्तव्य/जबाबदाऱ्या / कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त) 
योग्यता आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 


१) केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी यांना शिकण्याची प्रक्रिया आणि परस्परांच्या मदतीने 
समस्या निराकरण या गोष्टींना पुढे नेण्यासाठी सहयोग देणे शिवाय जबाबदारी सुनिश्चित 
करणे. गटासाठी प्रमाणाधिष्ठीत उद्दिष्टे ठरविणे व साध्य करण्यासाठी जबाबदारी विकसित 


करणे. 


FUNCTIONAL REQUIRMENT ABBREVIATIONS USED : S= Sitting, ST= Standing, W= Walking, BN= Bending, L= Lifting, KC= Kneeling & 


Crouching , JU= Jumping, CRL= Crawling, CL= Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW= Raading & Writing, 
SE= Seeing, H= Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED : B= Blind, LC= Low Vision, D= Deaf, HH= Hard of Hearing, OA= One Arm, OL= One Leg, BA= Both 
Arms BL= Both Leg, OAL= One Arm and One Leg, BLOA= Both Leg & one arm, BLA Both Legs Arms, CP= Cerebral Palsy, LC= Leprosy 


Cured, Dw= Dwarfism, MDY= Muscular Dystrophy, AAV= Acid Attack Victims, ASD= autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), 
MI= Mental IIIness, MD= Multiple Disabilities, Including Deaf Blindness 


C न Digitally signed by Charushila Devendra 
Charushila Chaudharl 


DN: CN = Charushila Devendra Chaudhari, C = 


D eve n d ra C h a ud h ari IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = School Education And Sports 
Department 
Date: 2021.06.15 18:05:30 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


